महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि १०२३/प्र.क्र.१०८/कार्या.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २४ ऑगस्ट, २०२३. 


संदर्भ : १. शासन आदेशा क्र.प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र.११२/चौदा, दि.३१.०१.२०२०. 
२. शासन आदेशा क्र.प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र.११२/चौदा, दि.२२.०४.२०२१. 
३. शासन आदेशा क्र. ससप-१३२१/प्र.क्र.१३२/का.१४, दि.०४.०५.२०२२ 


आदेशा 


श्री.खालिद Bik अहमद अरब, सह सचिव यांची संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये प्रादेशिक 
विभागीय चौकशी अधिकारी, औरंगाबाद या पदावर १ वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती व संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये, सदर प्रतिनुियक्‍्ती १ वर्षाची 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. तसेच, संदर्भ क्र.३ येथील आदेशान्वये, श्री.अरब यांना सह सचिव 
पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आलेली आहे. 
२. आता श्री.अरब, सह सचिव यांची प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणून त्यांची प्रत्यावर्तनानंतरची 
पदस्थापना त्यांच्या मूळ विभागात म्हणजेच सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात येत आहे. 
३. श्री.अरब, सह सचिव यांनी सामान्य प्रशासन विभागात तात्काळ रूजू व्हावे. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८२४१०१६२४१७०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b6314 


serialNumber=174004518DCF8ACA2F592B0E3DB 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
VINAYAK 1111. 
BABURAO 10 या 
MANE —," 
(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 

३. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, औरंगाबाद. 


५. सह/उप सचिव (का-१९)/(का-११आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. श्री.खालिद बीर अहमद अरब, प्रादेशिक विभागीय चौकडी अधिकारी, औरंगाबाद. 
७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


